प्रधान लेखाशीर्ष २०५९ - हुतात्मा स्मारकांचे 
परिरक्षण व निगा या योजनांतर्गत सन २०२०-२१ 
या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२०/प्र.क्र.१७४/स्वा.सै.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनाक : २८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- (१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ,२०२० 
(२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बियुडी-२०२०/प्र.क्र.9३/२०२०/२५ 
दि. २० एप्रिल, २०२० 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार वित्तीय वर्ष सन २०२०-२१ या वित्तीय 


वर्षाकरीता प्रधान SAAT २०५९, हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा (अनिवार्य, २०५९ ००१५ या खाली 
रु.२०,६०,०००/- (रुपये वीस लाख साठ हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय 
मंजूर तरतूदीपैकी १०% म्हणजेच रु. २,०६,०००/- ( रुपये दोन लाख सहा हजार HET) इतका निधी अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) प्रत्यक्ष प्रात झाला आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता 
rasa इतका निधी संबंधीत जिल्हाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

स्थायी आदेशानुसार प्रती स्मारक रु. १०,०००/- यापैकी राज्यातील एकूण २०६ हुतात्मा स्मारकांचे 
परिरक्षण व निगा यासाठी रु. २,०६,०००/- (रुपये दोन लाख सहा हजार फक्त) इतके अनुदान संबंधीत जिल्हाधिकारी 
यांना शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार त्यांच्या जिल्हाच्या समांतर दर्शविलेल्या हुतात्मा 
स्मारकांच्या प्रमाणात अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, तसेच शासन 
मान्यता प्राप्त बाबीसाठीच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महाळेखापाल-१, मुंबई/ महाळेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा मासिक अहवाल 
शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वा.सै.क.१, 


दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२०/प्र.क्र.१७४/स्वा.सै.क.१ 

४. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-४, २०५९- सार्वजनिक बांधकाम, (८०) 
सर्वसाधारण, ०५३ - परिरक्षण व दुरुस्ती (००) (०१) हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा (अनिवार्य) २७, लहान 
बांधकामे (२०५९ ००१५) या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१२२८१६५७५४३००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


राज्यपाल — यांच्या व नावाने Digitally signed by Hemant Gorakhnath 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, Hemant Gorakhnath set osah भाय. ०- 
Mhapankar पत्र CU = General Admweretion 


Department 
Date: 2020.12.28 17:01:25 +05'30° 


(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. सर्व संबंधित मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११. मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१४. मा.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 

१५. मा.उप सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१९. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, मंत्रालय, मुंबई 

२०. मा.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, ( अर्थसंकल्प १३/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१). 


eS 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२०/प्र.क्र.१७४/स्वा.सै.क.१ 


हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२०/प्र.क्र.१७४/२०२०/स्वा.सै.क.१, दि. २८ डिसेंबर, २०२० सोबतचे 


विवरणपत्र "अ' 
अ.क्र जिल्हा हुतात्मा स्मारकांची संख्या | सन २०२०-२१ अनुदान 
वितरण (रु.) 
Le पालघर की ८००० 
२ रायगड १६ १६००० 
3 सिंधुदुर्ग 8 ४००० 
४ नाशिक ६ ६००० 
4 जळगांव २ २००० 
& नंदुरबार |. आळ || १००० 
७ अहमदनगर 4 ५००० 
८ पुणे 9 (9००0 
९ सातारा १४ १४००० 
१० | ० सांगली १५ १५००० 
| aa] q सोलापूर ५ ५००० 
१२ कोल्हापूर ८ ८००० 
१३ औरंगाबाद ७ ७००० 
१४ जालना 4 ५००० 
१५ बीड (9 (9000 
१६ नांदेड १६ १६००० 
१७ हिंगोली [=e fo) १०००० 
१८ परभणी 4 ५००० 
१९ लातूर ८ ८००० 
२० उस्मानाबाद ॥िा शा १ ११००० 
२१ अमरावती [ae १०००० 
२२ बुलढाणा 3 3000 
23 यवतमाळ २ २००० 
२४ अकोला 1१ | १००० 
२५ नागपूर a "| १ ११००० 
२८ वर्धा ८ ८००० 
२७ भंडारा ३ ३००० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२०/प्र.क्र.१७४/स्वा.सै.क.१ 


२८ गोंदिया 3 3000 
२९ गडचिरोली शिशाशोॉ १००० 
30 चंद्रपूर 8 ४००० 


एकुण 


२०६ २,०६,०००/- 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 


H e m a n t G 0 rakh n at h DN: CN = Hemant Gorakhnath Mhapankar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Mhapankar eee 
(हे. गो. म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


